RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


SHARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक १४७ ] ] 


बुधवार , डिसेंबर १ , २०२१ / अग्रहायण १० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३६३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०२१ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ . 


क्रमांक मजनिप्रा -२०२० / ( २७/२०२० ) / जसं ( आस्था ) .- ज्याअर्थी , महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी शासन अधिसूचना , जलसंपदा 
विभाग क्रमांक मजनिप्रा -२०२० / ( २७/२०२० ) / जसं ( आस्था ) , दिनांक १८ मे , २०२१ अन्वये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण 
अधिनियम , २००५ ( २००५ चा महा .१८ ) मधील तरतुदीनुसार गठीत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे . ) सदस्य म्हणून श्रीमती श्वेताली अभिजीत ठाकरे यांची 

) 
अर्थव्यवस्था क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि डॉ . विनय नारायण परांजपे यांची विधि क्षेत्रातील तज्ज्ञ या पदावर नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , डॉ . विनय नारायण परांजपे , विधि क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांनी त्यांना सद्यःस्थितीत सदर प्राधिकरणाच्या सदस्य ( विधि ) 
या पदाचा कार्यभार स्विकारणे शक्य होत नसल्याचे कळविले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना डॉ . साधना सुनिल महाशब्दे यांना सदर प्राधिकरणाचे सदस्य म्हणून नियुक्त करणे 
उचित वाटले आहे ; 


> 


- 


त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ च्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ५ ) आणि कलम ४ 
च्या पोट - कलम ( १ ) च्या खंड ( ङ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या निवड 
समितीने शिफारस केल्यानुसार उक्त प्राधिकरणाचे सदस्य ( विधि क्षेत्रातील तज्ज्ञ ) म्हणून डॉ.साधना सुनिल महाशब्दे यांची त्या पदावर 
रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा त्यांच्या वयाची सत्तर वर्षे पूर्ण होईपर्यंत , यापैकी जो दिनांक आधी येईल 


( १ ) 


२ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर १ , २०२१ / अग्रहायण १० , शके १ ९ ४३ 
त्या दिनांकापर्यंत नियुक्ती करीत आहेत आणि याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सदर अधिसूचनेमध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती 
करीत आहे 


: 


सदर अधिसूचनेमधील , अनुक्रमांक ( २ ) येथे पुढीलप्रमाणे खंड दाखल करण्यात येत आहे 
" ( २ ) डॉ . साधना सुनिल महाशब्दे 

सदस्य ; " . 
( विधि क्षेत्रातील तज्ज्ञ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अजय कोहिरकर , 
शासनाचे सचिव . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर १ , २०२१ / अग्रहायण १० , शके १ ९ ४३ 

WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 30th November , 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY ACT , 2005 . 


No.MWRRA - 2020 / 27 / 2020 ) / WR ( Estt ) .— Whereas , the Governor of Maharashtra has , vide the 
Government Notification , Water Resources Department , No. MWRRA - 2020 / 27 / 2020 ) / WR ( Estt ) , dated 
the 18th May 2021 , appointed Smt . Shwetali Abhijeet Thakare , an expert from the field of economics 
and Dr. Vinay Narayan Paranjape , an expert from the field of law , as Members of the Maharashtra 
Water Resources Regulatory Authority ( hereinafter referred to as “ the said Authority " ) constituted 
under the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act , 2005 ( Mah . XVIII of 2005 ) ; 

And whereas , Dr.Vinay Narayan Paranjape , an expert from the field of law , has communicated 
that it would not be possible for him at this stage to assume the role of member ( Law ) of the said 
Authority ; 

And whereas , the Governor of Maharashtra considered it expedient to appoint an expert from 
the field of law , as a member of the said Authority ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 5 ) of section 3 read with 
clause ( e ) of sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority 
Act , 2005 ( Mah . XVIII of 2005 ) and of all other powers enabling it in that behalf , the Governor 
of Maharashtra hereby , on the recommendation of the Selection Committee constituted under 
sub - section ( 1 ) section 5 of the said Act , appoints Dr.Sadhana Sunil Mahashabde , an expert from the 
field of law , as a member of the said Authority for a term of three years from the date on which she 
enters upon her office or till she has attained the age of seventy years , whichever is earlier , and for 
that purpose hereby amends the said Notification as follows , namely : 

In the said Notification , for entry at serial number ( 2 ) , the following entry shall be substituted , 
namely : 


> 


“ ( 2 ) Dr. Sadhana Sunil Mahashabde , 


Member ; ” . 


( Expert from field of law ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AJAY KOHIRKAR , 
Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


